नियोजन विभागाच्या आस्थापनेवरील पदांचा 
सुधारित आकृतीबंध... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: निविआ-४०२२/प्र.क्र.४३२/का.१४२१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक: २४ मार्च, २०२३ 


वाचा : 9) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांकः इपीडी-१००१/प्र.क्र.३१२/का.१४२१, 
दिनांक १३ मार्च, २००६ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकः पदनि-०६१७/ प्र.क्र.२०/ आपुक, 
दिनांक २९ जून, २०१७ 
3) वित्त विभाग,पत्र क्र. पदनि-२०२२/प्र.क्र.४८/आपुक, दिनांक ३० डिसेंबर, २०२२ समवेतचे 
उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक १३ डिसेंबर, २०२२ रोजीच्या पाचव्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना:- 
नियोजन विभाग (खुद्द) (रोहयो प्रभागासहित) मधील २६० पदांचा आढावा घेऊन उच्चस्तरीय सचिव 
समितीसमोर दि. १३ डिसेंबर, २०२२ रोजी (पाचवी बैठक) प्रस्ताव सादर केला होता. या २६० पदांपैकी १७ 
पदे निरसित/रद्द करण्यात येवून १७ पदे नव्याने निर्माण करुन एकूण २२५ नियमित पदे व ३५ पदांचे 
बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे मनुष्यबळ अशा एकूण २६० पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव 
समितीने मान्यता दिली आहे. या सुधारित आकृतीबंधास मान्यतेचे sear निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

नियोजन विभाग (खुद्द) मधील पदांचा आढावा घेऊन विभागाचा एकूण २५२ पदांचा आकृतीबंध यापूर्वी 
दि.१३ मार्च, २००६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आला होता. तदनंतर आतापर्यंत 
(दि ३१ ऑगस्ट, २०२२ ) नियोजन विभागाच्या आस्थापनेवर काही पदे नव्याने निर्माण/ इतर विभागांकडून 
हस्तांतरीत/ अथवा पुनरुज्जीवित करण्यात आल्यामुळे पदांमध्ये वाढ झाली, तर काही पदे रद्द/ निरसित 
अथवा अन्यत्र वर्ग झाल्याने उपलब्ध पदांमध्ये घट झाली आहे. याबाबतचा तपज्ञील सोबतच्या विवरणपत्र-१ 
मध्ये दर्शाविला आहे. 
२. उच्चस्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिल्यानुसार नियोजन विभागाच्या (खुद्द) (रोहयो प्रभागासहित) 
आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील २२५ नियमित पदे (१७ नवीन पदांसह) व ३५ बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या 
सेवा अशा एकूण २६० पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सुधारित 
आकृतीबंधातील पदांचा तपशील सोबतच्या विवरणपत्र-२ मध्ये दर्शविला आहे. 
3. नियोजन विभागातील लघुलेखक संवर्गातील एकूण ३१ मंजूर पदांपैकी १४ पदे कायम ठेवून 
(त्यापैकी २ इंग्रजी लघुलेखक अनिवार्य) उर्वरित १७ पदे निरसित करण्यात येत आहेत. नियोजन विभागाच्या 
(खुद्द) (रोहयो प्रभागासहित) आस्थापनेवरील खाळील १७ पदे निरसित करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. | पदनाम वेतन संरचना निरसित करावयाची पदे 
।१. | लघुलेखक निवडश्रेणी 5-१७:४७६००-१५११०० |. १ 
२ लघुलेखक उच्चश्रेणी 5-१६ : ४४९००-१४२४०० ५ 
३ | लघुलेखक निम्नश्रेणी | S94 :8900-932300 | ८ 
४ लघुटंकलेखक 5-८ : २५५००-८११०० ३ 

एकुण १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-४०२२/प्र.क्र.४३२/का.१४२१ 


४. नियोजन विभाग (खुद्द) (रोहयो प्रभागासहित) आस्थापनेवरील नियमित पदांमधील गट-क 
(वाहनचालक) संवर्गातील ४ व गट-ड (बहुउद्देशीय कर्मचारी) संवर्गातील ३१ अशी ३५ पदे उच्चस्तरीय सचिव 
समितीने मृत ठरविली आहेत. सुधारित आकृतीबंधानुसार वाहनचालक आणि गट-ड संवर्गातील 
सद्यस्थितीत रिक्‍त असलेली पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यात यावीत. बाह्ययंत्रणेद्दारे सेवा घेताना, वित्त 
विभागाच्या दिनांक २७ एप्रिल, २०२२ च्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 

सद्यस्थितीत गट-क (वाहनचालक) संवर्गातील ४ व गट-ड या दोन्ही संवर्गात जितके कर्मचारी 
कार्यरत आहेत तितकी पदे अधिसंख्य गणण्यात येत आहेत. सदर अधिसंख्य पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या 
सेवानिवृत्ती/राजीनामा/मृत्यू इत्यादी कारणास्तव पदे रिक्‍त झाल्यानंतर ती पदे आपोआप संपुष्टात येतील. 
अधिसंख्य पदे निरसित झाल्यानंतर मंजूर मनुष्यबळाच्या मर्यादेत आवश्‍यकतेनुसार या पदांच्या सेवा 
बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यात येतील. 


नियोजन विभाग- बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे मनुष्यबळ 
अ.क्र. पदनाम बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे मनुष्यबळ 
वाहनचालक (बहुउद्देशीय) ०४ 
२ गट ड कर्मचारी (बहुउद्देशीय) ३१ 
एकूण पदे ३५ 


षु. हा शासन निर्णय, उप समितीच्या दिनांक ०९ डिसेंबर, २०२२ रोजी झालेल्या पंधराव्या बैठकीत 
तसेच उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक १३ डिसेंबर, २०२२ रोजी झालेल्या पाचव्या बैठकीत दिलेल्या 
मान्यतेने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १३६ /आ.पु.क., दि.१६ मार्च, २०२३ अन्वये 
मिळालेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन निर्णय उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०२३०३२४१८०७४०८४१६ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नागे 


॥9०॥/ signed by MILIND RAGHUNATH KULKARNI 


IND RAGHUNATH ! sme 


KULKARNI (मिलिंद 
(मिलिंद कुळकर्णी) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन याचे प्रधान सचिव. 
मा.उप मुख्यमंत्री, नियोजन विभाग, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (रोहयो) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखापरीक्षा), मुंबई 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
११. वित्त विभाग (कार्या. आ. पु. क./व्यय-८/सेवा-९), मंत्रालय, मुंबई 
१२. सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (ad), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. आहरण व संवितरण अधिकारी, (रोखशाखा), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. निवड नस्ती, का.१४२१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc 40 A -5 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-४०२२/प्र.क्र.४३२/का.१४२१ 


शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. निविआ-४०२२/प्र.क्र.४३२/का.१४२१., दि. २४ मार्च, २०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र-१ 
दि.१३.०३.२००६ आकृतीबंधानंतर आकृतीबंधानंतर सुधारित 
अ.क्र पदनाम रोजीच्या विभागाच्या आस्थापनेवर विभागाच्या आकृतीबंधापूर्वीची 
आकृतीबंधानुसार निर्माण/इतर आस्थापनेवरील एकूण मंजूर पदे 
मंजूर पदे विभागांकडून रद/निरसित/अन्यत्र वर्ग 
हस्तांतरीत/ झालेली पदे 
पुनरुज्जीवित झालेली 
पदे 
वाढ (+) घट 0) 

ca अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव aa) |... 5७० || ॥छळ ळक fF | 
२ मुख्य अभियंता व सह सचिव SS || SS Sa {2 — = * | —— 2 © 
3 सह सचिव/उप सचिव ९ २ Fl hh aaa q 
8 वरिष्ठ स्वीय सहायक शिळा i. | 1 a a ae 
षु विशेष कार्य अधिकारी (पत व पध्दती) = ___॥ a | err —— ae 
६ अवर सचिव SS ea q *9 अवर सचिव/सह संचालक Fl १२ 
७ उपसंचालक a 3 iL. el 3 
८ लेखाधिकारी वर्ग-१ = aaa |. __ त. «___| a Tar ae ee 
९ विशेष कार्य अधिकारी 1१ | fl a a Fa 
fa | ० कक्ष अधिकारी ४१ a a a, डा ४१ 
a = | q ग्रंथपाल व संदर्भ अधिकारी = a a a 0__| Po — =| 
१२ लघुलेखक (निवडश्रेणी) ३ ॥.__ el Fl 3 
१३ लेखाधिकारी a की. | a ee] a cee 
१४ संशोधन अधिकारी 8 2 1 १ | षु 
१५ लघुलेखक (उच्चश्रेणी) ९ fr 5700: a A ९ 
१६ सहायक लेखाधिकारी | = - sr — | fF 1१ ae 
१७ लघुलेखक (निम्नश्रेणी) १५ 1१ | Fl १६ 
१८ सहायक कक्ष अधिकारी so 3 a Ta 88 
१९ रोखलेखापाल |; टा ह: =] | Fl a cae 
२० संशोधन सहायक 8 3 iz aaa & 
२१ लिपिक टंकलेखक ४६ ३ = aaa 88 
२२ देयक लेखापाल & fF -— > =— | & 
23 रोखपाल ae 110 शिया = ae 
२४ सांख्यिकी सहायक शिड्या २ |: = eT 2 
२५ लघुटंकलेखक ३ | __ = —— ae | ३ 
२६ वाहनचालक 8 fF Se eee 8 
२७ हवालदार a. री». || sr 116] eee 
2 नाईक 8 i er al fs - ser = 8 
२९ आवेष्टक 2 Pl 1१ | 1 १ | 
३० रोनिओ चालक 2 10 es Sa 
34 शिपाई ३२ ——" = wl र्‌ २४ 

एकूण २५२ २४ १६ २६० 


वाढ (+) १) शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक : पदनि २५०६/प्र.क्र.८२/२००६/आस्था १ दि.३१.७.२००६ 
2) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक : इपीडी २५१०/प्र.क्र.२९४/का.१४२१ दि.२२.७.२०१० व दि.१८.८.२०१० 


३) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक : निविआ १७१५/प्र.क्र.४८१/का.१४२१ दि.९.११.२०१५ 
8) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक : असासं २०२२/प्र.क्र.9६/का.१४२६ दि.२९.६.२०२२ 
घट (-) ५) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक: वर्धायो २००६/प्र.क्र.९६/कार्या.१४५५ दि.२५.१.२००७ 
६) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक : आकृति २०१०/प्र.क्र.9३/मग्रारो-३ दि.१५.९.२०११ 
७) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक : निविआ ४०१५/प्र.क्र.३०८/का.१४२१ दि.२२.१.२०१६ 
८) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक : निविआ १२१६/प्र.क्र.१६९/का.१४२१ दि.२०.९.२०१६ 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-४०२२/प्र.क्र.४३२/का.१४२१ 


शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. निविआ-४०२२/प्र.क्र.४३२/का.१४२१., दि. २४ मार्च, २०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र-२ 
शिवी दि.१३.०३.२००६ | सुधारित सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर प 
अक्र रोजीच्या आकृतीबंधापुर्वीची 
पदनाम आकृतीबंधानुसार | वाढ/घट 
मंजूर पदे झाल्यानंतरची नवीन पदे । निरसित पदे | एकूण मंजूर 
एकूण मंजूर पदे पदे 
पि अपर मुख्य सचिव/प्रधान संवर्ग पद [= | [>] | az [= 
सचिव 
२ मुख्य अभियंता व सह सचिव 5-२७:१२३१००-२१५९०० किड अला | 8 Ea | 8 | | 8 | 
3 5-२७:१२३१००-२१५९०० ९ शिका दि a | 
सह सचिव/उप सचिव 
5-२५:७८८००-२०९२०० 
8 वरिष्ठ स्वीय सहायक 5-२४:७११००-२११९०० 0. = || Lois =] Lee '| aa Ps Sl 
षु विशेष कार्य अधिकारी (पतव | 5-२३:६७७००-२०८७०० | (| aa a 1. 2० | 1 
पध्दती) 
६ ease 5-२३:६७७००-२०८(७०० a १२ a Lo 93 
9 उपसंचालक (निवडश्रेणी) 5-२३:६७७००-२०८७०० Le 3 ॥._ ees _ al ॥ “| ३ 
८ सहायक संचालक 5-२०:५६१००-१७७५०० Fo | | | 8 | fF 8 a 
९ विशेष कार्य अधिकारी 5-२०:५६१००-१७७५०० शिंग उग शिका Le | शिळ केळ 
दिं कक्ष अधिकारी 5-१७:४७६००-१५११०० ४१ ४१ २ | 83 
5-२०:५६१००-१७७५०० 
(४ वर्षानंतर अकार्यात्मक वेतनस्तर) 
[aa | १ ग्रंथपाल व संदर्भ अधिकारी 5-२०:५६१००-१७७५०० ir ४0१० .| | तीक | ee - | ) Pl 
१२ लघुलेखक (निवडश्रेणी) 5-१७:४७६००-१५११०० ३ ३ zai fe te il 2 
93 लेखाधिकारी 5-१६:४४९००-१४२४०० i पै» || [- — ea] aa ee | a 
१४ संशोधन अधिकारी 5-१६:४४९००-१४२४०० ४ षु | 8 | I] 4 
१५ लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 5-१६:४४९००-१४२४०० ९ ९ 2s. = il 4 8 
१६ सहायक लेखाधिकारी 5-१५:४१८००-१३२३०० Le || a IL see: १) je | [_ ee] 
१७ लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 5-१५:४१८००-१३२३०० 94 १६ | 8 | ८ ८ 
q सहायक कक्ष अधिकारी 5-१४:३८६००-१२२८०० tC) 88 ८ ee = | 4g 
१९ रोखलळेखापाल 5-१४:३८६००-१२२८०० fae = || (___ ली. | | 8 | =e 5 ae 
२० सहायक संशोधन अधिकारी 5-१४:३८६००-१२२८०० 8 & | बढे ४ | १. | & 
24 लिपिक टंकलेखक 5-६:१९९००-६३२०० ४६ ४९ & fF 8 ५५ 
२२ देयक लेखापाल 5-६:१९९००-६३२०० & & | 8 ॥ 4-3 & 
२३ रोखपाल 5-६:१९९००-६३२०० Ft | Eee Fo | oa | 
२४ सांख्यिकी सहायक 5-१०:२९२००-९२३०० [—_ = | 2 Foe Foe 2 
२५ लघुटंकलेखक 5-८:२५५००-८११०० ३ ३ | 8 | 3 शिळा 
२६ वाहनचालक 5-६:१९९००-६३२०० 8 8 | 8 | | 8 | (मृत संवर्ग 
२७ हवालदार 5-३:१६६००-५२४०० (a , | Is 38 il ma (0)मृत संवर्ग 
२८ नाईक 5-३:१६६००-५२४०० ४ ४ ln 82 [, ates (0मृत संवर्ग 
२९ आवेष्टक 5-३:१६६००-५२४०० २ ft I; ei ie ४६. —| (0मृत संवर्ग 
३० रोनिओ चालक 5-३:१६६००-५२४०० २ ae aa शिळ आशा ize =| (0)मृत संवर्ग 
३१ शिपाई 5-१:१५०००-४७६०० ३२ २४ ie = | ie | (0)मृत संवर्ग 
एकूण २५२ २६० १७ १७ २२५ 
बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 
३२ वाहनचालक (बहुउद्देशीय) | oe | 28 | 8 
33 गट- ड (बहुउद्देशीय) | 0___| | oo 34 
एकूण aa Is ==] 34 
एकूण २६० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


